सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशिर्ष २२३०ए३५२ मधून २२३०ए०११ या 
लेखाशिर्षाखाली रु. १०६.९५ लाख इतका 
निधी पुनर्विनियोजन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन ज्ञापन क्र: कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २०१ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ:- १. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग शासन निर्णय क्र. कौविउ- 
२०२२/प्र.क्र. २०१ /प्रशा-२ दि. १२/१०/२०२२ 
. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र ३०/२०१३/विनियम, दि. १७/०४/२०१५ 
३. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र 
क्र. कौविरोवउमाआ-९/मॉकसे/७१०३, दि. १७/०८/२०२२ 
४. आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र 
क्र.कौविरोवउमाआ- ९/मॉकसे/ ८७३०, दि. १०/१०/२०२२ 


A 


प्रस्तावना : 

आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या दि. १७/०८/२०२२ च्या 
पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या १३ मॉडेळ करीअर सेंटर करीता वितरित 
केलेला रु. १०६.९५ लक्ष (रु. एक कोटी सहा लाख पंच्यान्नव हजार फक्त) इतका निधी सन 2022-23 
या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करण्याबाबत विनंती केली आहे. तद्‌नंतर आयुक्‍त कार्यालयाने त्यांच्या संदर्भ 
क्र. ४ अन्वये १३ मॉडेल करीअर सेंटर ऐवजी ८ मॉडेल करीअर सेंटर करीता रु. १०६.९५ लाख इतका 
निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. १ अन्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले 
आहे. 


सदर आदेशातील संदर्भ क्र. ५ व ६ ऐवजी वरीलप्रमाणे संदर्भ क्र. 3 व ४ वाचण्यात यावे. 

राज्यातील ८ मॉडेल करीअर सेंटरसाठी लेखाशिर्ष २२३०ए०११ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (मॉडेल करीअर सेंटर योजना) या लेखाशिर्षाखाळी रु. २४.६५ लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली असून सदर रक्कम पुरेशी नसल्याने सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२३०ए३५२ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) मध्ये रु. ६०.०० कोटी इतकी 
प्रतिर्बिबित तरतूद (Shadow Provision) करण्यात आलेली असून त्या लेखाशिर्षामधील रु. ६० कोटी 
एवढ्या प्रतिबिंबित तरतूद (Shadow Provision) मधून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष 
२२३०ए०११ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली रु. १०६.९५ SI इतका निधी 
राज्यातील HSS करीअर सेंटरसाठी पुनर्विनियोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन ज्ञापन : 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२३०ए३५२ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)मध्ये रु. ६०.०० कोटी इतकी प्रतिबिंबित तरतूद (Shadow Provision) करण्यात आलेली असून 
त्या लेखाशिर्षामधील रु. ६० कोटी एवढ्या प्रतिबिंबित तरतूद (Shadow Provision) मधून सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष २२३०ए०११ अंतर्गत ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)या 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २०१ /प्रशा-२ 


ळेखाशिर्षाखाळी रु. १०६.९५ लाख इतका निधी राज्यातील मॉडेळ करीअर सेंटरसाठी 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग ३ मधील 
अनुक्रमांक-१, पुस्तिकेतील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्र. १६२,१६३ व १६४ अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
अनौपचारीक संदर्भ २६९५, दि. २१/०९/२०२२ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २३१, 
दि. २८/०९/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१७१७४३५२५२०३ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

४. उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, औरंगाबाद 

५. सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, उस्मानाबाद 

६. कक्ष अधिकारी, (प्रशा-३) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


